अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
नांदेड यांना परिमंडळ अधिक्षक अभियंता, 
तसेच सदर कार्यालयास परिमंडळ कार्यालय 
म्हणुन घोषित करणेबाबत . . . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.५६/प्रशासन-१, 
दि.३.११.२०२१ 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र.अअना/ 
२०२१-२२/लघुलेखक/५८३०, दि.२९.११.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, दि.०३/११/२०२१ अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नांदेड व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर ही दोन नवीन कार्यालये स्थापन 
करण्यात आली आहेत. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड या नवीन प्रादेशिक 
विभागांतर्गत नांदेड, लातुर, हिंगोली व परभणी या ४ जिल्हयाचे कार्यक्षेत्र समाविष्ट आहे. सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, नांदेड अंतर्गत सद्य:स्थितीत मंडळ कार्यालय व ५ विभागीय कार्यालये कार्यरत असून एकूण 
६९० पदे मंजूर आहेत. नांदेड विभागासाठी मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नांदेड, अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मं., 
लातूर, संकल्पचित्र (पूल व इमारती ) विभाग, नांदेड, दक्षता व गुणनियंत्रण, विभाग, नांदेड ही कार्यालये 
नव्याने स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच नांदेड प्रादेशिक विभागासाठी राज्यातील इतर कार्यालयातून 
११५ पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. लातूर जिल्ह्यातील तीन सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड प्रादेशिक 
विभागात समाविष्ठ झाल्याने लातूर जिल्ह्यातील एकूण ३३१ पदे नांदेड प्रादेशिक विभागात समाविष्ठ झालेली 
आहेत. त्यामुळे नांदेड प्रादेशिक विभागाच्या अखत्यारित एकूण ११३६ पदे कार्यान्वयनाकरीता उपलब्ध 
झालेली आहेत. नवनिर्मित सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नांदेड अंतर्गत लातुर येथे नवीन अधिक्षक अभियंता 
कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. या कार्यालयांकरिता उपलब्ध मंजुर व कार्यरत पदसंख्येतुन कर्मचारी 
यांच्या पदोन्नती व बदल्या करुन नवनिर्मित कार्यालयास मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे अत्यावयक 
असल्यामुळे मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नांदेड अंतर्गत असलेल्या अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मं.लातूर व 
नांदेड या दोन कार्यालयांसाठी अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड यांना परिमंडळ अधीक्षक अभियंता व 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड कार्यालयास सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ कार्यालय 
म्हणुन घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तदनुषंगाने शासनाने खालील निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.९१/प्रशासन-१ 


area निर्णय- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड या नवीन प्रादेशिक विभागांतर्गत 


असलेल्या अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड व लातुर या दोन कार्यालयांसाठी अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नांदेड यांना परिमंडळ अधीक्षक अभियंता म्हणुन तसेच अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, 


नांदेड कार्यालयास परिमंडळ कार्यालय म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२०९१४२१२२७०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitall 


Vikram Nivrutti = = 

Dhamal oa a rl 
(fa. नि. ढमाळ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) यांचे 


स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 
४. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड. 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
६. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड. 
७. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, लातूर. 
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
९. सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, नांदेड/लातूर/औरंगाबाद /परभणी/हिंगोली. 
१२, कार्यासन अधिकारी कार्यासने सेवा-१, सेवा-२, सेवा-३, सेवा-४, अर्थ-१, अर्थ-२, अर्थ- ३, रोआ-१. 


१३. निवडनस्ती (कार्यासन- प्रशासन-१). 


